जिल्हा न्यायाधिठा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधिठा 
मलकापूर, जिल्हा बुलढाणा या 
न्यायालयासाठी स्वीय प्रपंजी लेखा खाते 
उघडण्याबाबत ....... 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः पीएलए २०१८/प्र.क्र.२२२/का.१२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख: २५ फेब्रुवारी, २०१९ 


वाचा - 
१ शासन निर्णय विधि व न्याय विभाग क्रमांकः पीएळए २०१८/प्र.क्र.२२२/का.१२, दिनांक १५ 
जानेवारी, २०१९ 


शासन शुद्धीपत्रक - 

उपरोक्त संदर्भाधीन दिनांक १५ जानेवारी, २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये जिल्हा न्यायाधिठा 
व अतिरिक्त सत्र न्यायाधिश मलकापूर, जिल्हा बुलढाणा या न्यायालयासाठी स्वीय प्रपंजी लेखा खाते 
उघडण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या शासन निर्णयातील दुस-या ओळीत "जिल्हा व अतिरिक्‍त 
सत्र न्यायालय मलकापूर, जिल्हा हिंगणघाट" या ऐवजी "जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय मलकापूर, 
जिल्हा बुलढाणा" असे वाचण्यात यावे. तसेच, सदर शासन निर्णयातील प्रत येथे नमूद अ.क्र. ७ येथे "उप 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, बुलढाणा" याऐवजी "उप कोषागार अधिकारी, मलकापूर, जिल्हा बुलढाणा" 
असे वाचण्यात यावे. 


२. सदर शासन शुद्धीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०२२५१५२२३६३३१२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे हाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझ्ानुसार Te3TT नुसारव नावाने. सा ceeteeses 
B h a g ya S h re e es harashtra, ou=Law and Judiciary 


jovern 
ostalCode=400032, st=Mahi 1 
‘ a8 854bb, 
R d B h d k serialNumber=fb84fefefe4ee219c1bc35b35201c1 4eab0903e8194a 
aj e Nn ra | वे | a | 7413a74eed93f32afdb0, cn=Bhagyashree Rajendra Bhaidkar 


ar री 
'849462918607579002056247629270039७७028022 
Date: 2019.02.25 15:24:31 +05'30' 


(भाग्यश्री भाईडकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.महाप्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय मुंबई, 
२. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, जिल्हा व सत्र न्यायालय बुलढाणा, 
३. जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधिश मलकापूर, जिल्हा बुलढाणा, 


शासन BTA क्रमांकः पीएलए २०१८/प्र.क्र.२२२/का.१२ 


४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई / नागपूर, 

५. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई / नागपूर, 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा बुलढाणा, 

७. उप कोषागार अधिकारी, मलकापूर, जिल्हा बुलढाणा, 

८. वित्त विभाग, मंत्रालय, व्यय-५/कोषा प्रशा ५, 

९. कक्ष अधिकारी, का.७/२३/२४/२५, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०.निवडनस्ती (का.१२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


